दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या 
कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२१-२२ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९मार्च,२०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग: अभानासे ३८२१/ प्र.क्र.९२/ क्रीयुसे-२, 

दि.०९ सप्टेंबर, २०२१ 

२. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक १५.०२.२०२२ 

३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/फुटबॉल/२०२१-२२, 
दि.२८.०२.२०२२ 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/१९८, दि.०४.०३.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत छत्रसाल स्टेडीयम, मॉडेल 
टाउन, दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२१- 
२२ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता कर्नाटक स्पोर्ट मैदान, चर्चगेट, 
मुंबई येथे दि.२६ व २७ फ़ेब्रुवारी,२०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या 
चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे व 
निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची 
निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" 
प्रमाणे रु.१,११,९००/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष अकरा हजार Adal फक्त ) इतक्या खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
3. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व gaye मिळालेले आहेत ते खेळाडू 


कोणत्याही अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा 
मिळण्यास पात्र odie, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करने 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


8. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक ०५ मार्च ते ०७ मार्च, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण 
शिबिरासाठी व दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक 
०४ मार्च, २०२२ HA) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास 
उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या 
अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे 
आव्यक आहे. 

प. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, 
दिनांक ११ मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील 
तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू व प्रशिक्षक यांची दि. ०४ मार्च ते १६ मार्च, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, 
स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात 
यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक 
३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक - 
एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 

छ. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक 
सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

हः यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदी पैकी संदर्भ क्र. १ येथील दि.९ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये वितरीत केलेल्या 
तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. 

द; सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची 
पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१३०८५७३४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swati Madhukar 
Nanal 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. महालेखापाल(लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१६.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा 
फुटबॉल स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे 
विवरणपत्र. 


न खेळाडूचे नाव व पदनाम gaye | किटबँग विभाग / कार्यालय 
। १ श्री. प्रविण राजेंद्र वाघेला, सफाइगार .जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
श्री. दिलीप मो. सोलंकी, सफाईंगार निक बांधकाम विभाग, प्रश्ञा-४, मंत्रालय, मुंबई. 


3 श्री. अरविंद ज. नागा, शिपाई होय | होय , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


श्री. जयेश ध. सुसविरकर, शिपाई व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 


श्री. अक्षय सु. ठोंबरे, होय | होय जिल्हा पुरवठा कार्यालय, पुणे. 


निरिक्षक 


श्री. विनोद कां. सोलंकी ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
श्री. अतुल नटवर पटेल, सफाईंगार ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
श्री. गणेश मो. जाधव, लिपिक जिल्हा अधिकारी कार्यालय ,नागाळा पार्क ,कोल्हापूर 


९ प्री. आशिष अ. पाटील, कृषि अधिकारी कार्यालय, पन्हाळा,कोल्हापूर 
षी सहाय्यक 


श्री. प्रतिक दि. मोहिते, ज्यकर सहआयुक्त (नोडल -६) वस्तू व सेवाकर भवन 
निरिक्षक 
श्री. स्वप्निल द. करपे, होय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
निष्ठ लिपिक 
१२ श्री. प्रशांत बा. पाटील, al ल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालय, क.बा. कोल्हापूर. 
ष्ठ लिपिक 


१३ श्री. जेम्स मायकज स्मिथ य वैद्यकौय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज 
धि वी विडी शशि 
१४ श्री. दिपक पा. चिमणकारे, होय अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र. ३, 


१५ श्री. परेश नरेश सोलंकी, सफाईगार होय 'सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई 


श्री. रवी सारंगधर मेश्राम ल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, यवतमाळ 
सहाय्यक 


१७ 'श्री.आरुष ना. वाघेला, क.लिपिक होय मा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 


श्रीगौस सेफुद्दीन मकानदार ., लिपिक होय कार्यालय, चंदगड. 
१९ श्री. प्रताप विजय वाघेला, सफाईंगार ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
नरशी सोलंकी, सफाइगार होय | होय ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


२१ श्री. महेश सावंत, कक्षअधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
की वव 
यबा. कदम, स.क.अ al i व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(जाण : 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा 
२०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


मंजूर रुपये | प्रस्तावित मंजूर 


निवड चाचणीसाठी लागलेली लेखन सामुग्री, स्टेन्सील, स्टेन्सील पेपर्स, पोष्टाचे स्टम्प, 
लिफाफे तसेच मैदानाची व्यवस्था पहाणे इत्यादि झालेला खर्च. 


शिकणे कळकळ 


"| 
निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी यांच्या २,००० २,००० 
अल्पोपहार व चहापाणीवरील खर्च. विनंती 


3) | प्रशिक्षण शिबीर : दिनांक ५ ते ७ मार्च, 2022 या कालावधीत प्रशिक्षण शिबीरासाठी ८,१०० ८,१०० 
मैदानाचे भाडे, प्रशिक्षकाचे मानधन, प्रशिक्षक, खेळाडूंकरिता अल्पोपहार इ. वरील 
होणारा खर्च. प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण कालावधीसाठी एकत्रित मानधन-- १५०० 
२२ खेळाडूंसाठी अल्पोपहार प्र.खे.१००/- प्र.दिन प्रमाणे दिवसासाठी 
(२२५१००५३3६, ६००/- 


ae ene 

१७६ 

२२ गॅलक्सी सेथेटिक शाईनिग HSA जर्सी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) रु.५००/- प्रमाणे. | ११,००० ११,००० 

व 500 

३००० 

[६ 
क्षकसाठी पॅडींग २०० 
डिलक्स पायमोजे रु.१५०/- . स्टॉकौंग्जो 


qo 

वत seo ३३० 

३ | Io जोडी नायलॉन निकप्स रु. १५०/-प्रमाणे (कॉमन किट) १,५०० 
रळ 


एकूण खर्च रुपये : एक लक्ष अकरा हजार नऊशे फक्त १,१४,६०० | १,११,९०० 


१ जोडी गोलर' ash Faq 200 | 200 


mn] ८ 


१ 
र| 
| 
Le 
Ezy 
Ba 
eae 
भर 
___| 


KKKKKKKKKKKKKKKKEKE 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 


दिनांक १० ते १५ मार्च, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल 
स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघाची निवड करण्यासाठी दि. २६ व २७ फेब्रुवारी, २०२२ 
रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
| 9 | श्री. प्रविण राजेंद्र वाघेला, सफाईगार जे.जे. रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
२ | श्री. दिलीप मोहन सोलंकी, सफाइंगार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई. 
3 | श्री. अरविद ज. नागा, शिपाई अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ | श्री. जयेश ध. सुसविरकर, शिपाई वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
५ | श्री. अक्षय ठोबरे, पुरवठा निरिक्षक जिल्हा पुरवठा कार्यालय, पुणे. 
६ | at. विनोद कां. सोलंकी, सफाईंगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
७ | श्री. अतुल नटवर पटेल, सफाईंगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
श्री. गणेश मो. जाधव, लिपिक जिल्हा अधिकारी कार्यालय ,नागाळा पार्क ,कोल्हापूर. 
९ | श्री. आशिष अ. पाटील, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, पन्हाळा,कोल्हापूर. 
शि ० | श्री. प्रतिक दि. मोहिते, राज्यकर निरिक्षक राज्यकर सहआयुक्त (नोडल -६) वस्तू व सेवाकर भवन, माझगाव, 
मुंबई. 
| 99 | श्री. स्वप्निल द. करपे, कनिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
१२ श्री. प्रशांत बा. पाटील, वरिष्ठ लिपिक कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालय, क.बा. कोल्हापूर. 
१३ | श्री. जेम्स मायकज स्मिथ, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज. 
पुरुष अधिपरिचारक 
१४ | श्री. दिपक पा. चिमणकारे, शाखा अभियंता कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र. ३, 
ठाणे. 
१५ | श्री. परेश नरेश सोलंकी, सफाईंगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१६ | श्री. रवी सा. मेश्राम, कृषि सहाय्यक जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, यवतमाळ. 
१७ | श्री. आरुष वाघेला, कनिष्ठ लिपिक कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई. 
१८ | श्री गौस सैफुद्दीन .मकानदार, तहसिलदार कार्यालय, चंदगड. 
महसूल सहाय्यक 
१९ | श्री. प्रताप विजय वाघेला, सफाइंगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
२० | श्री. महेश नरशी सोलको, सफाईंगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
२१ | श्री. संजय बा. कदम, सहा. कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२ | श्री. महेश म. पाटील, तंत्र हमाल शासकीय तंत्र निकेतन, कोल्हापूर, शिवाजी विद्यापीठ रोड, 
कोल्हापूर. 
२३ | श्री. महेश प्रकाश तुप्पद, कनिष्ठ लिपिक कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालय, कसबा बावडा, कोल्हापूर 
२४ | श्री. मानसिंग शिवाजीराव देसाई जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक (वर्ग-१) सहकारी संस्था, सांगली. 


उपलेखा परिक्षक 


KkKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


